राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता 
सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत केलेल्या 
₹२८.६५ कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३०/०८/२०१९ 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१८- आरकेव्हीवाय, दि. १४/०५/२०१८. 
३. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही-०५१८/ 
प्र.क्र.१६२/१४-अ, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि.१५/०९/२०१८. 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-अ, दि.१२/११/२०१८. 
६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१८ आरकेव्हीवाय, दि. २२/०१/२०१९. 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-अ, दि.२०/०३/२०१९. 
८. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. 2098/3-WRKVY.2098/08/94 .दि, 
९. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150) २७ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
०३१९/प्र.क्र.१४३/१४-अे, दि. १८ जुले, २०१९, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कृषि आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र क्र.कृआ/नि/राकृवियो/अ.जाती/९७८, दि. १३/०८/२०१९. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ करिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य 
हिऱड्याचा मिळून एकूण ₹५७.३० कोटी नियतवाटप मंजूर केला असून संदर्भाकित दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाने संदर्भाधिन दि.२२/०१/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता दुसऱया हप्त्यात वितरीत 
केलेला ₹१७.१९ कोटी निधी व त्या समरूप राज्य हिळ्याचा ₹११.४६ कोटी निधी असा एकूण ₹२८.६५ कोटी निधी 
संदर्भाधिन दि.२०/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता तथापि, 
सदर निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण बाकी होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-ओ 


सन २०१८-१९ मधील अखर्चित निधी पुनजिवीत करुन त्याचा सन २०१९-२० मध्ये विनियोग करण्यास केंद्र 


शासनाने त्यांच्या दि. १५.०४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची २७ वी बैठक दि.०४/०७/२०१९ रोजी पार पडली, या बैठकीत जुने 
व नवीन असे एकूण ७४ प्रकल्पांची सन २०१९-२० मध्ये अंमलबजावणी करण्यास समितीने मान्यता दिलेली आहे. 
सदर मंजूर प्रकल्पांपैकी ज्या प्रकल्पांसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या निधीची आवश्‍यकता आहे त्या प्रकल्पांना सन 
२०१८-१९ चा अवितरीत रु.२८.६५ कोटी निधी वितरणाचा प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.१३.०८.२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सन २०१८-१९ च्या अवितरीत रु. २८.६५ कोटी निधीच्या प्रकल्प 
निहाय वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णयः 


१. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करण्यात आलेला अखर्चित 
रु. २८.६५ निधी पुनरजिवीत करुन त्याचा सन २०१९-२० मध्ये विनियोग करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
या शासन निर्णयान्वये दि २०१९/०३/२०.रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.२८.६५ 
कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण करण्यात येत असून सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- 
अमध्ये दर्शविण्यात आला आहे. आयुक्‍त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन 
द्यावा. 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.१२/११/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना 
/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यांत येत असलेल्या निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीनुसार 
वितरीत करण्यात येत आहे तथापि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या २७ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या 
बैठकीत समितीने निदेशीत केल्यानुसार, सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचा प्राधान्याने 
जुने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांची राहील. 
कोणत्याही नवीन अथवा जुन्या प्रकल्पांतर्गत निधी अभावी प्रलंबित देयकांचे दायित्व निर्माण होणार नाही याची 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०११२८५७९६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant Chandrakant -- 
Andge 


tally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
tra, ou=Agriculture And ADF Department, 


98965025d482b 1 beeOfffaa62085c34db6bfd8c, 
[235c048f20d7ce7 4cffd3a95f2ac3c192e9c991135 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-ओ 


-0 
— 
es 


२१ 
२२ 
२२३ 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 


. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 


. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. सहायक संचालक (ळलेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-३)/१४-ओ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८ /प्र.क्र. ३२ (भाग-३)/१४-अे , दि.३०/०८/२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ठ - अ 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी रु. २८.६५ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०१८-१९ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प सन सन सन वितरण ।अनुसूचीत 
क्र मंजूरीचे | कालावधी | किंमत | किंमतीपैकी | २०१८-१९| 2098-20] २०१९-२० | बाकी ।जाती 
वर्ष राकृवियो मध्ये करिता मध्ये असलेला | प्रवर्गासाठी 
हिस्सा वितरीत | शिल्लक | वितरीत | fet  ।वितरीत 
केलेला । प्रकल्प | केलेला करण्यात 
निधी किंमत | निधी येत 
असलेला 
निधी 
हि २ ३ | ४ | 4 & | 6 | ८ (६-७) ९ | ao | चि 
| वार्षिक रु.१.५० लक्ष 
मर्यादेपर्यंत उत्पन्न असलेल्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांना |।२०१९-२० A ४५.०० | ४५.०० - ४५.०० - ४५.०० २२.५० 
नवीन सिंचन विहीर 
बांधण्यासाठी अर्थसहाय्याचा 
प्रकल्प 
२ | Sed तंत्रज्ञान आधारित 
शासकीय फळ-रोपवाटिकांचे | २०१७-१८ ढं १९.९७ | १९.९७ १०.०० । ९.९७ ७.२८ २.६९ २.१५ 
बळकटीकरणाचा प्रकल्प 
3 | HET फुले कृषि 
विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर शाश्वत 
बजोत्पादनाचा कार्यक्रम २०१७-१८ ३ १५.२२ | १५.२२ ~ १४.२२ - १४.२२ | २.१० 
राबविण्यासाठी उपसा सिंचन 
योजना उभारणी प्रकल्प 
४ ।पनवेल येथील खार जमिन 
संशोधन केंद्राच्या प्रयोगशाळेचे 
बळकटीकरण आणि मृद 
धग गरवंग्यो पायात (oo: ४.१९ ४.१९ ०.८० ३.३९ - ३.३९ ०.६० 
शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी 
प्रकल्प 
५ | जालना येथे ककुन बाजारपेठ 
त मिड २०१६-१७ किड ६.६० ६.६० ६.१९ ०.४१ ०७० | ०.४१ ०.४१ 
६ | डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापिठामार्फत विकसित 
एकात्मिक पिक व्यवस्थापन व २०१५-१६ ३ ९.०१ ९.०१ ५.३२ ३.६९ om ३.६९ ०.८९ 
विकसीत तंत्रज्ञानाचा प्रकल्प 
१एकूण (अ--ब) ९९.९९ ९९.९९ २३.३१ ७६.६८ ७.२८ ६९.४० २८.६५ 


